केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 
अंतर्गत अनुसूचित जमाती (ST Component) या 
प्रवर्गाचा सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 
(केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष २२१६३१२३) 
(राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष २२१६३१३२) 
महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.१५३/गृनिधो-२ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : १८ मार्च, २०२४. 
वाचा :१) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. N-99092/§0/202-HFA-IV-UD (6.९०.९१४२२४३)दि. २७.०२.२०२४. 
२) केद्र शासनाचे पत्र क्र. N-919092/4/2028-HFA-IV-MOoHUA (0.५०.९१७१२४७,दि. २७.२.२०२४. 
३) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. N-919092/8/2028-HFA-IV-MOoHUA (0.९०.९१७११६०),२७.२.२०२४. 
४) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. N-99092/§/2028-HFA-IV-MOHUA (8.५०.९१७१३४८)दि. २७.२.२०२४. 
५) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. N-99092/30/2022-HFA-IV-UD (७.९०.९१२६५५५)दि. २७.२.२०२४. 
६) आदिवासी विकास विभाग शासन परिपत्रक क्र. बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.५०/कार्यासन-६, 
दिनांक १३.०३.२०२४. 
प्रस्तावना:- 


वाचा येथील क्रमांक १ ते ५ मधील केंद्र शासनाच्या पत्रांन्वये प्रधानमंत्री आवास योजना 
(शहरी) अंतर्गत केंद्र शासनाने अनुसूचित जमाती (ST Component) या घटकांतर्गत केंद्र 
fessararel रुपये ७८.८२९५ कोटी इतका निधी वितरीत केला आहे. सदर केंद्र हिळ्याचा 
निधी व त्याच्या समरूप राज्य IAAT रुपये 42.4430 कोटी असा एकूण रुपये १३१.३८२५ 
कोटी इतका निधी आदिवासी विकास विभागामार्फत वितरीत करणे आवशयक आहे. 
सद्यस्थिती केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) या योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती 
घटकांतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केंद्र हिळ्यासाठी लेखाशिर्ष २२१६३१२३, 
अंतर्गत रुपये ५२.४७ कोटी व राज्य हिळड्यासाठी SAY २२१६३१३२ अंतर्गत ३४.९८ कोटी 
इतका निधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे अनुसूचित जमाती घटकांतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये 
उपलब्ध असलेला संपूर्ण निधी वितरीत करण्याची व शिल्लक निधी पुढील आर्थिक वर्षात 
वितरीत करण्याची बाब शासनाकच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत सन २०२३- २४ या आर्थिक 
वर्षात मागणी क्र.टी-५,मधील मुख्य लेखाशीर्ष २२१६, गृहनिर्माण, ०२, नागरी गृहनिर्माण, 
७९६,जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०२) (०२) (०१) सर्वांसाठी गृहनिर्माण- अंमलबजावणी यंत्रणांना 
अनुदाने (प्रधानमंत्री आवास योजना) (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) (२२१६३१२३) या लेखाशिर्षाखाली रुपये ५२.४७ कोटी (अक्षरी रुपये बावन्न कोटी 
सत्तेचाळीस लक्ष) इतका निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांना वितरीत करण्याकरीता 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास (SNA) वितरीत करण्यास यान्वये मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


तसेच केंद्र हिऱ्याच्या समरुप राज्य हिछ्यासाठी सन २०२३- २४ या आर्थिक वर्षात 
मागणी क्र.एन-३, २२१६, गृहनिर्माण, ०२, नागरी गृहनिर्माण, ७९६,जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(०२) (०२) (०२) सर्वासाठी गृहनिर्माण- अंमलबजावणी यंत्रणांना अनुदाने (प्रधानमंत्री आवास 
योजना) (राज्य हिस्सा Yo टक्के) (कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (२२१६३१३२) या 
लेखाशिर्षाखाली रुपये ३४.९८ कोटी (अक्षरी रुपये चौत्तीस कोटी अठ्यान्नव लक्ष) इतका निधी 
संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांना वितरीत करण्याकरीता महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
प्राधिकरणास (SNA) वितरीत करण्यास यान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी वाचा येथील अ.क्र. १ ते ५ मधील केंद्र शासनाच्या पत्रान्वये ज्या 
प्रकल्पांना मंजूर करण्यात आला आहे, त्या प्रकल्पांनाच वितरीत करण्याची जबाबदारी 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणची (SNA) राहील. 


३. सदर निधी कोषागारामार्फत थेट SNA खात्यात जमा होईल, याची म्हाडा 
प्राधिकरणाने खातरजमा करावी. 


४. सदर निधी वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई 
यांच्या स्वाक्षरीने अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून आहरित करण्यात यावा. तसेच 
सदर निधी ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात आलेला आहे, त्याच प्रयोजनाकरीता खर्च 
करण्यात यावा. 


५. प्रस्तुत प्रकरणी आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी, वित्त 
नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण हे राहतील. 


६. आदिवासी विकास विभाग शासन परिपत्रक क्र. बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.५०/कार्यासन-६, 
दिनांक १३.०३.२०२४ अन्वये तसेच वित्त विभाग अर्थोपाय यांच्या दिनांक २९.०२.२०२४ व 
दिनांक ०१.०३.२०२४ च्या ई-मेल अन्वये केंद्र हिळऊड्याचा निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा 
झाल्याचे कळविल्यानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२४०३१८१८२३०८०७०९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAJU (5५0188२१७0 »: 

AMBADEKAR 
(राजु अंबाडेकर) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


ed by RAJU GULABRAO AMBADEKAR. 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOUSING DEPARTMENT, 
187ea722840725027a399341 0acd8c4bff 


htra, 
}68846640737 AE7DEGES7C4DDDB08701COF 
LABRAO AMBADEKAR 


प्रत: 
१. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
प्राधिकरण, गृहनिर्माण, वांद्रे पूर्व, मुंबई- ५१. 


२. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. आयुक्‍त आणि संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, सी.बी.डी. 

बेलापूर, नवी मुंबई. 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर. 

५. वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन, 
वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. 

. सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका / मुख्याधिकारी, नगरपालिका, 

. सर्व कोषागार अधिकारी. 

. उपसचिव (व्यय-३) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. सह संचालक, लेखा व कोषागारे कॉम्पुटर सेल, नवीन प्रसासन भवन, ५वा 
मजला, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. कार्यासन अधिकारी, अर्थ व लेखा, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. निवडनस्ती /गृनियो-२ कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


oe ७७ —& 


